सन २०१८-१९ मधील पुरवणी मागणीद्वारे 
उपलब्ध तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 
सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य 
योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य महाराष्ट्र सहकार 
विकास महामंडळास भागभांडवली अंडादान 
(४४२५०७१२) ३२-अंडादाने 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण १११८/ प्र.क्र.१४३/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ७मार्च, २०१९ 

वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : पूरक-२०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थ-३, 

दिनांक ५ डिसेंबर, २०१८ 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०१८/प्र.क्र.१०९/ 

१७-स, दिनांक ०६ डिसेंबर, २०१८ 
३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.१२६/ 

१८-स, दिनांक ०२ जानेवारी, २०१९ 


४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन शुध्दीपत्र क्रमांक : संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.१२६/ 
१८-स, दिनांक २३ जानेवारी, २०१९ 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा - प्रशा ५, दि.१०.५.२०१६ 

७. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५/०१/२०१९ 

८. सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.१४३/ 
१८-स, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक ३ व ४ प्रमाणे नवीन सहकारी संस्थांच्या विशेषत: कृषी, कृषी पूरक 
व बिगर कृषी नाविन्यपूर्ण उद्योगांवर आधारीत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन सहकारी संस्थांच्या व्यवसाय 
वृध्दीसाठी अर्थसहाय्य देण्याकरीता सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेचे स्वरूप विशद 
करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 

प्रस्तुत योजना सहकारी संस्थांचे कृषी, कृषी पूरक व बिगर कृषी नाविन्यपूर्ण प्रकल्प यांना प्रोत्साहन 
देण्यासाठी अर्थसहाय्याची योजना असून योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ 
यांच्यामार्फत करावयाची आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ वर्षाकरीता पुरवणी 
मागणीद्वारे रू.५००००.०० लाख तरतूदीपैकी रू.८००४.६९ लाख एवढ्या निधीचे वितरण करून खर्च 
करण्यास वाचा क्र. ७ अन्वयेच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आता महाराष्ट्र सहकार 
विकास महामंडळामार्फत योजनेअंतर्गत पात्र सहकारी संस्थांना रू.४१९९५.३१ लाख (रूपये चारशे एकोणीस 
कोटी पंच्याण्णव लाख एकतीस हजार फक्त) एवढ्या निधीचे वितरण करून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १११८/ प्र.क्र.१४३/१८-स 


२. सदर रक्कम रू.४१९९५.३१ लाख महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास योजनेअंतर्गत प्रकल्प 
किंमतीच्या ७५% अनुदान रक्‍कम पात्र सहकारी संस्थांना देण्यासाठी भागभांडवली अंशदान म्हणून मंजूर 
करण्यात येत आहे. सदर निधी नेमून दिलेल्या प्रयोजनासाठीच खर्च करावा व त्याचा स्वतंत्र लेखा 
महामंडळाने ठेवावा. 


३. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल, हे महाराष्ट्र सहकार 
विकास महामंडळ, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती 
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून घेऊन वेळोवेळी शासनास पाठवावी. 


४. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाला वितरीत 
करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


प्‌. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - ३ मुख्यळेखाशिर्ष - ४४२५ सहकारावरील भांडवली खर्च- (१९०)- 
सार्वजनिक क्षेत्र व इतर क्षेत्रातील गुंतवणूक, (००)(०१) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाला भाग भांडवली 
अंडादान (कार्यक्रमांतर्गत) (४४२५०७१२) 32 sat", या लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ या वर्षासाठी 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावी. 


६. सदर are निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६०/२०१९/व्यय-२, दिनांक 
१८.०२.२०१९ तसेच वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६६९/अर्थ-३ दि. २५.०१.२०१९ अन्वये 
विभागास प्राप्त अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७१२२९४५५३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Ramesh Shank: Shing 
R h it Of Maharasht peration, Marketing And 
ames a] Textile Department ICode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d% 8aa251ee28dc56c7 5d8a65acb34103d 
bd 48, 
INumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b5 56a5baefdddce18574a78fa2 
hankarrao Shingte se 
te: 2019.03.07 12:31:36 +05'30' 
(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 
प्रति, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (२ प्रती) 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 
४. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
५. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे 
७. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
८. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


